अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, 
अमरावती येथील कारखाना विभागाचे 
स्वीय प्रपंजी लेखा खाते पूर्ववत सुरु 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.८१/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३ सप्टेंबर, २०१६ 


वाचा 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. जेएलडी ३२९०/३१/(१८५)/पीआरएस १, 
दिनांक २७ सप्टेंबर,१९९५ 
२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
कारखाना/स्वीय प्रलेखा/कक्ष-१०/१३२२८, दिनांक ३०.१२.२०१४ व १४.३.२०१६ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) व वित्त विभाग यांच्या 
सहमतीने कारागृह विभागात स्वीय प्रपंजी लेखा पध्दती सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 
तथापि, अमरावती मध्यवर्ती कारागृह कारखाना विभागाचे स्वीय प्रपंजी लेख्यामध्ये सन २००५ पासून 
कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार न केल्यामुळे महालेखापाल, नागपूर यांनी सदर स्वीय प्रपंजी लेखा खाते 
बंद केले होते. सदर लेखे पूर्ववत सुरु करण्याबाबत संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला 
आहे, त्यानुसार सदर स्वीय प्रपंजी खाते पूर्ववत चाळू करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, अमरावती येथीळ कारखाना विभागाचे स्वीय प्रपंजी लेखे खाते 
शासन निर्णय दिनांक २७ सप्टेंबर,१९९५ मधील इतर सर्व अटी व शर्ती कायम ठेऊन, तसेच, महाराष्ट्र 
कोषागार नियम १९६८ च्या नियम ४९५ परि.३ मध्ये नमूद नियमांच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून सदर 
स्वीय प्रपंजी लेखा खाते पूर्ववत सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा झ्ञासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९०/कोषा प्र.५ दि.४.६.२०१६ 
तसेच महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र-१, मुंबई यांचे H.TM/Ch.2/UOR/Home 
Department/209§-90/828 दिनांक २२.८.२०१६ च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१५/प्र.क्र.८१/तुरुंग-२ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९०३१२४४१५८७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prabhakar : 
Atmaram Sankhe Soseisiasesstessssen tas. 
(प्रभाकर संखे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रत, 

१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र्‌ - १ मुंबई, 
३) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - १ मुंबई, 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मुख्यालय), पुणे, 
७) अधीक्षक, अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, पुणे, 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 
९) अवर सचिव ,वित्त विभाग (विनियम/व्यय ८/कोषा प्र. 4), मंत्रालय,मुंबई-३२, 


उप सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
निवड नस्ती (तुरुंग- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


